समग्र शिक्षा (माध्यमिक शिक्षण) कार्यक्रमासाठी 
पहिल्या हप्त्याचा आवर्ती/अनावर्ती निधी 
(सर्वसाधारण -- $॥? हिस्सा) वितरीत 
करणेबाबत (केंद्र व राज्य हिस्सा). 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०२०/प्र.क्र.१११ भाग-१/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ०३ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा :- 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६/०४/२०२० 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४/०५/२०२० 

३) केंद्र शासन, मनुष्यबळ विकास मंत्राळय, नवी दिल्ली आदेश क्रमांक : ७-२/२०२०-1॥७-१२ 
(GEN), दिनांक २८/१२/२०२० (३ पत्रे) 

४) राज्य प्रकल्प समन्वयक तथा सह संचालक (प्रश्ा., महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 
यांचे पत्र क्र. मप्राशिप/लेखा/51/1₹0 NON REC/(GEN, SC, ST) निधी मागणी/२०२०- 
29/23, दि.१२/०१/२०२१ 

प्रस्तावना :- 
समग्र शिक्षा (माध्यमिक शिक्षण) योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिस्स्याचे प्रमाण (केंद्र : 


राज्य) Goo असे आहे. केंद्र शासनाने दिनांक २८/१२/२०२० रोजीच्या आदेशान्वये माध्यमिक 


शिक्षणासाठी पहिल्या हप्त्याचा सर्वसाधारण हिस्स्यासाठी रु.१७,३५,८०,०००/- इतका अनावर्ती निधी, 


रु.२९,९२,५७,०००/- इतका आवर्ती निधी तसेच SAP हिस्सा करिता रु.६६,२२,०००/- इतका आवर्ती 


निधी असा एकूण रु.४७,९४,५९,०००/- इतका निधी मंजूर केला आहे. सदर निधीच्या प्रमाणात राज्य 


हिस्याचा निधी अनुक्रमे रु.११,५७,२०,०००/- अनावर्ती, रु.१९,९५,०४,६६७/- आवर्ती व 


रु.४४,१४,६६७/- आवर्ती असा एकूण रु.३१,९६,३९,३३४/- इतका येतो. वित्त विभागाच्या 


दि.०१/०१/२०२१ रोजीच्या ई-मेलद्वारे केंद्र हिस्सा निधी राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा 


झाल्याबाबत अभिप्राय प्राप्त झाले आहेत. 


राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.४ येथील 


पत्रान्वये केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


त्यानुषंगाने निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबतचा शासन निर्णय 


खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०२०/प्र.क्र.१११ भाग-१/एस .डी-१ 
शासन निर्णय- 
केद्र शासनाने उपरोक्त प्रमाणे निधी उपलब्ध करून दिल्याप्रमाणे माध्यमिक शिक्षणासाठी 


एकूण रू.७९,९०,९८,३३४/- (रुपये एकोणऐंशी कोटी नव्वद लाख agar हजार तीनशे चौतीस 


फक्त) इतका निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्याकडे या 


आदेशान्वये वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. माध्यमिक शिक्षणासाठी वितरीत करावयाच्या तरतूदीचा लेखाशिर्षनिहाय तपशील खालील 


प्रमाणे आहे. सदर खर्च खालील विवरणपत्रात दर्ठविल्याप्रामणे सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या 


अर्थसंकल्पित तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


अ. लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पित तरतूद | वितरीत करावयाची तरतूद 
क्र (रक्‍कम - रूपये) 
eH २ ३ ee 
| "मागणी क्रमांक ई-२, 2202, सर्वसाधारण | रु.९०० कोटी रु.४७,९४,५९,०००/- 
शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६-शिक्षक 
व इतर खर्च, (०१) समग्र शिक्षा अभियान, 
(०१) (०१) समग्र शिक्षा अभियान 
(सर्वसाधारण) (केंद्र हिस्सा ६० टक्के), ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर), (२२०२ 
1६२१)" 
२ | "मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण | रु.५०० कोटी रु.३१,९६,३९,३२३४/- 


शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६-शिक्षक 
व इतर खर्च, (०१) समग्र शिक्षा अभियान, 
(०१) (02) समग्र शिक्षा अभियान 
(सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा Yo टक्के), ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर), (२२०२ 
1६१२)" 


एकूण रू.७९,९०,९८,३३४/- 


(रुपये एकोणऐंशी कोटी नव्वद लाख अठ्ठ्यान्नव हजार तीने चौतीस फक्त) 


३. वित्त विभागाच्या दि.१६/०४/२०२० व दि.०४/०५/२०२० रोजीच्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या 
सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे. 


४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाचे दि.२८/१२/२०२० रोजीच्या 
आदेशामध्ये दिलेल्या निदेशानुसार व सन २०२०-२१ च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक प्रकल्प 
मान्यता मंडळाने (PAB) मंजूर केलेल्या समग्र शिक्षा अंतर्गत माध्यमिक शिक्षणाच्या चाळू योजनांच्या 
आवर्ती / अनावर्ती बाबीसाठी खर्च करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०२०/प्र.क्र.१११ भाग- १/एस.डी- q 

५. Bax Ge वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६/०४/२०२० व दि.०४/०५/२०२० रोजीच्या शासन 
परिपत्रकातील सूचनांनुसार करण्यात यावा. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी अवर 
सचिव / कक्ष अधिकारी (लेखा शाखा), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, यांना "आहरण व 
संवितरण अधिकारी" तर उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय यांना "नियंत्रक 
अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६/०४/२०२० व दि.०४/०५/२०२० 
रोजीच्या शासन परिपत्रक, वित्त विभागाचा दि.१/०१/२०२१ रोजी प्राप्त झालेला ई-मेळ, वित्त 
विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०४/२०२१/व्यय-५, दि.०१/०२/२०२१ व नियोजन विभागाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.२३/१४७१, दि.१९/०१/२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२०३११३७१९८९२१ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Gaikwad Santosh “=: 


2.5.4.20=1d6082 )33ab 1 da6d64ef17879745d578b334c05c1e81 


51ef933F134060) 


serialNumber=bc8833f9e213a7e4dfb9d2b07 1-9202ea52a04054e53 
[शी e S h fa 0 b0c1 bbf9e50c90a2cf5: Gaikwad Santosh Umeshi 


Date: 2021.02.03 11:47:24 +05'30' 


(संतोष गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ 


) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

) मा.राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

) मा.अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 

) 

) 

) 


AD 


Cc AN 


o~ 


4 


an 


राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 
संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 


&. 


(९ 


vo 


qo) Ud वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग) 

११) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

१२) उप सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

93) वित्त विभाग, (व्यय-५ / अर्थसंकल्प शाख), मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


१४) कक्ष अधिकारी, लेखा शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५) कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) निवड नस्ती (एस.डी.१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


